होमगार्ड संघटनेच्या आस्थापनेवरील 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्त 
झालेल्या तथापि जात वैधता प्रमाणपत्र 
सादर न केलेल्या अधिकारी कर्मचा-यांसाठी 
अपधिसंख्य पदे निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एचजीएस २०२०/प्र.क्र.९९/विशा-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २५ फेब्रुवारी, २०२१ 
वाचावे :-१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६ब, दि.२१.१२.२०१९. 
2) महासमादेठाक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, यांचे पत्र क्र मस /कार्या-२/२०२०/४२५, दि.०३.०३.२०२०. 
३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७ओ/१६ब, दि.३०.०६.२०२०. 


४ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीसीसी२०१८/प्र.क्र.३०८/१६ब, दि.२७.११.२०२०. 


प्रस्तावना:- 

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपील क्र. ८९२८/२०१५ (चेरमन अँन्ड मॅनेजिंग डायरेक्टर, 
एफसीआय आणि इतर विरुध जगदिड्ठा बालाराम बहिरा व इतर) व इतर याचिकांमध्ये दि.१६.०७.२०१७ रोजी 
मागास जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानंतर जातीचे दावे अवैध 
ठरलेल्या व्यक्‍तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही, असा निर्णय दिलेला आहे. मा. उच्च न्यायालय, 
मुंबई, खंडपीठ नागपूर यांनी रिट याचिका क्र.३१४०/२००८ मध्ये दि.२८.०९.२०१८ च्या आदेशान्वये मा. सर्वोच्च 
न्यायालयाच्या आदेशानुसार दि.३१.१२.२०१९ पर्यंत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. मा. सर्वोच्च 
न्यायालयाचे सदर आदेश विचारात घेता, गृह विभागाच्या अधिपत्याखालील होमगार्ड संघटनेच्या 
आस्थापनेवरील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या 


अधिकारी/ कर्माचारी अंमलबजावणीसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपील क्र. ८९२८/२०१५ व इतर याचिकांमध्ये दि.१६.०७.२०१७ रोजी 
दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात, गृह विभागाच्या अधिपत्याखालील होमगार्ड संघटनेच्या 
आस्थापनेवरील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या 
व सद्य:स्थितीत कार्यरत असणा-या एकूण ४ अधिकारी व कर्माचारी-यांसाठी खालील प्रमाणे अधिसंख्य पदे 


निर्माण करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एचजीएस २०२०/प्र.क्र.९९/विशा-८ 
होमगार्ड संघटनेच्या आस्थापनेवरील कार्यरत अधिकारी व कर्माचा-यांकरिता निर्माण करण्यात येणारी अधिसंख्य 


पदे:- 


अ.क्र. कर्मचा-याचे नाव संबंधित कर्मचा-याकरिता निर्माण करण्यात | गट 


येणा-या अधिसंख्य पदाचे पदनाम 


पो श्री.वा.ते.धकाते कनिष्ठ प्रशासिक अधिकारी (प्रशासन) ब 
२ श्री.जी.पी.गोखे प्रशासिक अधिकारी क 
३ श्री.सी.जी.कुंभारे वरिष्ठ लिपिक क 
8 श्री.एस.एस.बेमारकर et नायक क 


२. अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याच्या कारणास्तव अधिसंख्य पदांवर सेवा वर्ग 
करण्यात येणा-या कर्मचा-यांना मानवतावादी दृष्टीकोनातून तसेच प्रशासनाची होणारी अडचण दूर करण्यासाठी 
“या शासन निर्णयान्वये अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात येणारे अधिकारी/ कर्मचारी सध्या ज्या पदावर 
कार्यरत आहेत त्या पदाचे अधिसंख्य पद तात्पुरत्या स्वरुपात या आदेशाच्या दिनांकापासून ११ महिन्यांकरिता 
किंवा संबंधित सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकास सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत किंवा अभ्यास 
गटाच्या शिफारशी शासनास प्राप्त होऊन त्यावर शासनाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल 
तोपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे”. 

३. महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि.२१.१२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्टामधील नमुन्यानुसार नियुक्‍ती आदेशा 
तात्काळ निर्गमित करुन संबंधित कर्मचा-यांची सेवा तातडीने अधिसंख्य पदावर वर्ग करावी व त्याबाबतचा 
अहवाल शासनास सादर करावा. 

४. यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२१.१२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील नमूद 
सूचनांनुसार आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांची 
राहील. 

५. सदर शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्र.बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७ओ/१६ब, 


दि.३०.०६.२०२० नुसार प्राप्त प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एचजीएस २०२०/प्र.क्र.९९/विशा-८ 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०२२५१६३८५२९४२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Deepak 


Vasant Sawant 


itally signed by Deepak Vasant S: 
ment Of Maharashtra, ou=Home 
Depa: postalCode=400032, st=Mahi 
dfecb6fd26ff7b1b970520962ebf72d865 
46b92151214820b2bb3 1f3: 8, cn=D 


Date: 2021.02.25 16:44:33 +05'30' 


(दि. व. सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ 


२. मा.राज्यमंत्री (गृह - ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ 
३. मा.राज्यमंत्री (गृह -शहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ 
४. मा. मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

७. महासमादेशक, होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. सर्व जिल्हा समादेशक, होमगार्ड. 

९. समादेशक, मध्यवर्ती प्रशिक्षण संस्था, होमगार्ड, घाटकोपर, मुंबई 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी , मुंबई 

१२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१३. वित्त विभाग, (व्यय-८ / अर्थसंकल्प १०/वित्तीय सुधारणा), मंत्रालय, मुंबई 


१४. निवड नस्ती, विशा-८, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


